श्रीमती पुजा आनंदा शेळके, कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) यांना सार्वजनिक 
बांधकाम विभागातील सहायक अभियंता (श्रेणी १) या 
पदावर हजर होण्याकरीता कार्यमुक्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: संकिर्ण -११२३/प्र.क्र.२०५/२३/ आ (तांत्रिक), 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :२९ डिसेंबर,२०२३. 
वाचा :- 

१.सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, 

दि.२.१२.१९९७. 
२.जलसपंदा विभाग शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१११८/ प्र.क्र.१८५/१८ आ (तांत्रिक), दि.२०.१०.२०२३. 
३.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र.जीएबी-२०२२/प्र.क्र.१८५/सेवा-२, दि.१०.११.२०२३. 
४. अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांचे जा.क्र.भीकामं/आ-१/६०२४/२०२३, 

दि.०१.१२.२०२३. 


शासन आदेशा :- 

श्रीमती पुजा आनंदा Bah SS अभियंता,(गट-ब अराजपत्रित) या पदावर जलसपंदा विभाग शासन 
निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१११८/ प्र.क्र.१८५/१८/आ(तांत्रिक), दि.२०.१०.२०२३ अन्वये सरळसेवेने Paya 
पदस्थापना देण्यात आली होती. 
२. श्रीमती पुजा आनंदा शेळके यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत संदर्भाधीन शासन आदेशा क्र.३ अन्वये 
सहायक अभियंता (श्रेणी-१) या पदावर निवड झाली आहे. संदर्भिय पत्र क्र.४ वरील पत्रान्वये त्यांना या पदावर 
हजर होण्याकरीता कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.२.१२.१९९७ मधील नियम क्र. २ (ब) (२) (१ व 
शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१११८/ प्र.क्र.१८५/१८ आ (तांत्रिक), दि.२०.१०.२०२३ मधील तरतुदीनुसार, श्रीमती 
पुजा आनंदा शेळके,कनिष्ठ अभियंता,(गट-ब अराजपत्रित) यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सहायक 
अभियंता (श्रेणी-१) या पदावर रूजू होण्याकरीता दि.२९.१२.२०२३ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
me सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२९१४५०२८१९२७ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 
MANGESH RAMDAS : MATER RESOURCES 


5.4.20=10a4eba53d6cf4eecf749d5d7 140694321 cba021994969cce3b86ba I Sbfeb4a3 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2E7C3977D5A2A1A7E29FF2889A72947DE46CD8FFC991 D80ABDDD9F 
F5803E9298, cn=MANGESH RAMDAS BAGDE 
Date: 2023.12.29 14:52:26 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकः ११२३/प्र.क्र.२०५/२३/ आ (तांत्रिक), 


२. महालेखापाल-१/२, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अध्यक्ष, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय निवड समिती तथा मुख्य अभियंता (जस), 

जलसंपदा विभाग, पुणे. 

. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

६. सर्व अधीक्षक अभियंता 

७. अ.मु.स. (जलसंपदा)/ सचिव (प्रकल्प समन्वय) / सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. श्रीमती पुजा आनंदा ao, कनिष्ठ अभियंता,(गट-ब अराजपत्रित) उजनी प्रकल्प पुनर्वसन 
उपविभाग पंढरपूर 

९. कार्यासन (आ (शा.अ.)/ दक्षता-१/२/३), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवडनस्ती आ (तांत्रिक). 


Cc 
eS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


